अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
पुरवणी मागणीव्दारे रु. १००.०० कोटी इतका 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक २०२२/प्र.क्र.३९/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग यांची अधिसूचना क्रं.शाकानि-२०२१/प्र.क्र.१५५/१८(रवका) दिनांक- 
९/९/२०२१ अन्वये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हा विषय कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये रु.१००.०० कोटी इतका निधी कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाकडून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास वितरित करण्यात 
आलेला आहे. TAA २०२१-२२ करीता नियोजन विभागाकडे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 
विकास महामंडळ हा विषय हस्तांतरीत झाल्यामुळे रु.१००.०० कोटी इतका अतिरिक्‍त निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळास रु. १००.०० कोटी इतका अतिरिक्‍त निधी पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर केला आहे. सदर 
खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक ओ -१० 

४२५०, इतर सामाजिक सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०० 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) 

(०१) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) /दत्तमत 

संगणक सांकेतांक क्रमाक ४२५० ॥ ०७२ 


वरील निधी खर्च करण्यासाठी कक्ष अधिकारी,रोख शाखा,नियोजन विभाग,मंत्रालय यांची 
"आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणुन तसेच उप सचिव ,रोख शाखा ,नियोजन विभाग,मंत्रालय 
यांची "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक अनौ.सं.१२६/२०२२/व्यय -८ दिनांक 23-3- 
२०२२ च्या संदर्भान्वये केलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र.३९/का.१४२५ 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३३११२२६५४२५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDHYADHAR MAHADEV BORKAR 
Date: 2022.03.31 13:32:58 +05'30' 


(वि. म. बोरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (नियेजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक ,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
७. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
१०. वरिष्ठ स्वीय सहायक प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


